डॉ. मंजूषा कुलकर्णी सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय 
विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, यांच्या 
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई 
येथील प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- बाहआ-२०१८/प्र.क्र.९५/का-०९ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १५/०६/२०२१ 


वाचा : १) शासन आदेशा क्र. बाहआ-२०१८/प्रक्र ९५/का-९ दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 
२) शासन आदेशा क्र. बाहआ-२०१८/प्रक्र ९५/का-९ दि. २ जुले, २०२० 


छासन आदेशा 


डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ विज्ञान संस्था, अमरावती, यांची महाराष्ट्र 
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी या पदावर संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील शासन आदेझाअन्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. श्रीमती कुलकर्णी या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर दि.१८/२/२०१९ रोजी रुजू झाल्या असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.१७/२/२०२० रोजी 
संपुष्टात आला आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन आदेझ्ाअन्वये प्रतिनियुक्‍तीस एका वर्षाची मुदतवाढ 
देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.१७/२/२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. १६/०२/२०१८ मधील ५ (अ) (३) नुसार प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संबंधीत अधिका-याची इच्छुकता व संवर्ग नियंत्रण विभागाच्या सहमतीने चौथ्या वर्षापर्यंत वाढविता 
येईल अशी तरतूद आहे. 
या आदेशाद्वारे डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांच्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीस दि. १८/०२/२०२१ पासून दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. हे आदेश उच्च 
व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नस्ती क्र. प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.२५३/मशि-१ वरील अभिप्रायांच्या अनुषंगाने निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशान्वये नमूद 
अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६१५१५५९१९८८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA T 
BHALWANE 


(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः बाहआ-२०१८/प्र.क्र.९५/का-०९ 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई-३० 
३. मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. राज्यमंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. प्रधान सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. स्वीय सहायक, सह सचिव/ उप सचिव (का.०९), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रे (पूर्व, मुंबई ५१ 
११. निवड नस्ती (का-०९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


